पदोन्नती 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 

यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(अराजपत्रित) (२०% कोटा) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३१९/सेवा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :२१/१०/२०२२. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक (गट-क) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर (२०% कोटा) वेतनस्तर एस- 
१४ रु.३८,६००-१,२२,८०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दिनांक १४/०७/२०२१ अन्वये विभागीय संवर्गातील रिक्‍त पदांची संख्या 
विचारात घेवून विभागीय संवर्ग वाटप नियमावलीतील तरतुदीनूसार परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या 
अभियंत्यांना विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात येत असून, संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची पदोन्नती 
नंतरची पदस्थापना परिशिष्ट “अ ” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली विभागातील रिक्‍त पदावर 
करण्यात येत आहे. 
२. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांना पुढील अटीच्या अधिन राहून कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 
.. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नती राहील. 
i. निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 
॥. परिशिष्ट “अ” मधील अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 
मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधिन 


राहून सदर पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३१९/सेवा-३ 

iv. पदोन्नतीच्या कोटयातीळल रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निकालाच्या अधिन 
राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या रिट पिटीशन स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीकन स्टॅम्प 
नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 

vi. सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या पदोन्नतीमधील दिव्यांग आरक्षणाबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका स्टँप क्र. ६८१९/२०२१, रिट याचिका स्टँप क्र. ४२२८/२०२१ व इतर 
याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या व सदर याचीकेच्या संदर्भात होणाऱ्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 

५. सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ मुंबई, औरंगाबाद 
व नागपूर येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.८४८/२०१८, संकीर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२० मध्ये अवमान 
याचिका क्र.०८/२०२१, मूळ अर्ज क्र.१०५६/२०१९, संकीर्ण अर्ज क्र.३२९/२०२०, मूळ अर्ज 
क्र.९३५/२०२०, संकीर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, मुळ अर्ज क्र.३६/२०२१, मुळ अर्ज क्र.१४०/२०२१, 
संकीर्ण अर्ज क्र.२६३/२०२१, मूळ अर्ज क्र.९४०/२०२०, मूळ अर्ज क्र.९३०/२०२०, मुळ अर्ज 
क्र.११४६/२०२१, मुळ अर्ज क्र.११४७/२०२१ मुळ अर्ज क्र.८५८/२०२१, मुळ अर्ज क्र.४९२/२०२१ व 
मुळ अर्ज क्र.५४८७/२०२१ तसेच इतर न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहेत. 

vii, सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अभियंत्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ठ-“अ” मधील अ.क्र. ३४ येथील अभियंत्याला दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित 
असलेल्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
४. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ " मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन 
रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३१९/सेवा-३ 


५. संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदोन्नतीने पदस्थापना 
केलेल्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसुचना दि.१४/०७/२०२१ नुसार संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

६. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ " मधील नमूद केलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक हे 
पदोन्नतीच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास 
त्यांची नावे शासनास कळवावीत. जेणेकरुन परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील 
कार्यवाही करणे IT होईल. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२११६२८२७४७१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. ee ae argos 
cae sald DATTATRAY eee 


1032, st=Maharashtra, 
|00bebSed37ae09d78Ff105921827123426ec3977a747 
647! 
pseu 
VASANTRAO KHARKE : 


erialNumber=6BAEF5SAD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB83A7 
54542299875CFO7868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
12.10.21 16:34:52 +05'30" 


‘od, 
\=CFE26382E86B5A65A15535D568FBA76EABCADAAE, 


(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ नांदेड/कोकण/ 
नाशिक/ मुंबई/पुणे, 
४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
६. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि). यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सह सचिव (सं.नि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 
१२. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणंय क्र.पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३१९/सेवा-३, दि.२१/१०/२०२२ सोबतचे 
'परिशिष्ट- “अ” 


वाटप करण्यात 
प्रवर्ग । आलेला महसुली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


ae यांचे नाव (सर्वश्री) 


- 4 
| 
: 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, लातूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, लातूर 


१५८३-अ भास्कर दत्तात्रय कांबळे अ.जा. औरंगाबाद 


अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, लातूर येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर कार्यालयातील प्रकल्प शाखा 
या रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत सा.बां.(पश्‍चिम) 
विभाग, सातारा अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पाटण येथील रिक्‍त 
पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, पुणे अं धोक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
सोलापूर अंतर्गत सा.बां.उपघटक क्र.१, सोलापूर येथील रिक्‍त 
पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, मुंबई अंतर्गत 

अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई अंतर्गत उत्तर मुंबई 
१९६२ रमेश ईश्‍वर त्रिमुखे अ.जा. २ (सा.बां. अंधेरी, मुंबई अंतर्गत कुर्ला सा.बां.उपविभाग, कुर्ला 
(ई.एस.आय.एस. राज्य विमा मुलुंड शाखा) येथील रिक्‍त 
पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, Fa 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, चेंबूर, मुंबई अंतर्गत मुंबई रस्ते 

विनय यशवंत खंडागळे अ.जा. २ ।विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.९, वडाळा, मुंबई अंतर्गत 
मार्ग विकास उपविभाग क्र.११, चेंबूर, मुंबई येथील रिक्‍त पदावर 


१७३३-अ | श्रीम.मंगल ईरप्पा सुतार इ.मा.व 


s 
4 


१७३९-अ [ft पांडुरंग होबाळ 


१९४४-अ |सुजय सुभाष बाघचवरे खुला 


१९६२३ 


मुख्य अभियंता, 

मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, रा.म.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
रा.म.विभाग, नाशिक अंतर्गत रा.म.उपविभाग, अहमदनगर 
रिक्त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, मुंबई अं at 
afer aaatt Regie SCAR अभियंता, सा.बां.मंडळ, चेंबूर, मुंबई अंतर्गत मुंबई रस्ते 
(कु.भाग्यश्री आर. गांगुडे) अ.जा. कोकण-२ ।विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.१, बडाळा, मुंबई अंतर्गत 


१९६६ प्रविण भाऊसाहेब काळे खुला 


१९६७ 
मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग क्र.२, वडाळा, मुंबई 
येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाब 

१९६८ ।शशिकांत पांडूरंग जाधवर भ.ज.ड औरंगाबाद pel say ७6 जत न चनी जत 
बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां. , भुम 
येथील रिक्‍त पदावर 


निलेश गोपाळ पावसे 


2-1 
° 


१९६९ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, कोकण अं ate 
Sie Een अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
१ चिपळूण अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, खेड येथील रिक्‍त पदावर 


अ.क्र. 


vw 
AU 


wo 


१ 


ss 


wo 


wo 


wo 


A 
vw 


A wo nw nw 


- 4 
a 


१९७१ 


१९७२ 


१९७४ 


१९७५ 


१९७६ 


१९७७ 


१९८१ 


१९८२३ 


१९८४ 


१९८५ 


nw 
7 
G 
(५ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
यांचे नाव (सर्वश्री) 


श्रीमती प्रगती सोपान परदेशी 


दत्तात्रय सोनू साळी 


चंद्रकांत भिमराव जोगदनकर 


विनायक बबन मोहिते 


सचिन सुधाकर सोळके 


विनायक दत्तात्रय शिंगाडे 


श्रीमती रेश्मा निलेश शिंदे 


संतोष भास्कर वणवे 


कुंडलीक रंगराव पाटील 


योगेश अशोक राठी 


प्रवर्ग 


वि.मा.प्र. 


अ.जा. 


भ.ज.ब 


खुला 


ap 
4 
4 


खुला 


इ.मा.व. 


भ.ज.ड 


खुला 


खुला 


वाटप करण्यात 
आलेला महसुली 


विभाग 


" 
| 


औरंगाबाद 


'पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.(पश्‍चिम) विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत सा.बां.इमारती 
उपविभाग क्र.४, औरंगाबाद येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, नाशिक अं धोक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां. (उत्तर) 
विभाग, नाशिक अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, दिंडोरी येथील 
रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, कोकण अंतर्गत 

अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, नवी मुंबई अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, महाड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, श्रीवर्धन 
येथील रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, वांद्रे (पुर्व), मुंबई अंतर्गत पत्तन 
अभियांत्रिकी विभाग (उ), कोकणभवन, नवी मुंबई अंतर्गत 
पत्तन उपविभाग, ठाणे येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, कोकण अंतर्गत 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत मार्ग प्रकल्प 
विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, शिरोळ मु.जयसिंगपूर 
येथील रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, नागपूर अं धोक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र. २, 
चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पोंभूर्णा येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, कोकण अंतर्गत 

अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, नवी मुंबई अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, पनवेल अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, खालापूर 
येथील रिक्‍त पदावर 

मुख्य अभियंता, 

मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, रा.म.मंडळ, नागपूर अंतर्गत 
रा.म.विभाग, अमरावती अंतर्गत रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, पुण 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां.(पश्‍चिम) 
विभाग, सांगली अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, इस्लामपूर येथील 
रिक्त पदावर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, q 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत जागतिक 
बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.९, औरंगाबाद अंतर्गत रिक्‍त पदावर 


अ.क्र. 


A A 
AU A 


v8) 
« 


A 


A 


° 


AU 
A 


AU AU A A A) 
nw 0 iw ७ an s 


२ 


- 4 
a 


१९८६ 


१९८९ 


१९९२३ 


१९९७ 


१९९६ 


१९९८ 


१९९९ 


२००४ 


२००६ 


Aa Aa 
° ° 
° ° 

AU Aa 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
यांचे नाव (सर्वश्री) 


योगेश नरेंद्र चोधरी 


सुमंत मुरलीधर घोडके 


बुध्दघोष देवराव शिंदे 


किशोर अर्जुन मराठे 


दिलीप यल्लाप्पा पाथरवट 


लक्ष्मण विठोबा ढाकणे 


शैलेंद्र सुभाष गायकवाड 


नरेंद्र पितांबर नेरकर 


श्रीम.स्वाती गुंडूकुमार पाटील 


सचिन रघुनाथ गाजुल 


प्रवर्ग 


v 


इ.मा.व. 


इ.मा.व 


इ.मा.व 


अ.जा. 


खुला 


वि.जा.अ 


$4 
SI 
‘al 


Es 
4 


इ.मा.व. 


वि.मा.प्र. 


वाटप करण्यात 
आलेला महसुली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राववभाग, औरंगाबाद अं 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.(पश्‍चिम) विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत सा.बां.(पश्‍चिम) 
उपविभाग, कन्नड येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, मुंबई अंतर्गत अधी६ 
अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत मध्य मुंबई 
कोकण-२ विभाग, वरळी अंतर्गत बांधकाम (सा.बां.) उपविभाग क्र.२, 
वरळी अंतर्गत एम.टी.शाखा येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण अं atte 
: अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.९१, ठाणे 
कोकण-२ तता 
pom अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.९, ठाणे येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, नांदेड अंतर्गत अधीक 
औरंगाबाद |अभियंता, सा.बां.मंडळ, लातूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, लातूर 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, औसा येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, कोकण अं ae 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
सावंतवाडी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, दोडामार्ग येथील रिक्‍त 
पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, मुंबई अंतर्गत अधी६ 
अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत इलाखा शहर 
कोकण-२ ।विभाग, मुंबई अंतर्गत पश्‍चिम (सा.बां.) उपविभाग, मलबार 
हिल, मुंबई (मलबार हिल शाखा) येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, मुंबई अं ae 
कोकण-२ ।अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत मध्य मुंबई 
on विभाग, वरळी अंतर्गत रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राववभाग, कोकण अंतर्गत अधी 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां.विभाग, पालघर 
कोकण-१ pa ee 
ome अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.९, वसई येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, नाशिक अं धोक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
नाशिक पात वित त साच 
मालेगांव अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, सटाणा येथील रिक्‍त 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राववभाग, नागपूर अंतर्गत अधोक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प 
विभाग, नागपूर अंतर्गत रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावबभाग, कोकण अं ae 
eae अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां.विभाग, पालघर 
अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.४, ठाणे, जि.पालघर येथील 
रिक्‍त पदावर 


औरंगाबाद 


वाटप करण्यात 
आलेला महसुली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
यांचे नाव (सर्वश्री) 


मुख्य SAAT, सा.बां.प्राववभाग, कोकण 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां.आदिवासी 
विभाग, ठाणे अंतर्गत सा.बां.आदिवासी उपविभाग, डहाणू 
येथील रिक्‍त पदावर 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राववभाग, नागपूर अंतर्गत अधोक्षक 
इमाव अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र. २, 
oe नागपूर चेहरे अंतगत साज विध 
(दिव्यांग) चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां. , मूल येथील रिक्‍त पदावर 


येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर 


कोकण-१९ 


